महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- सीआरपी-०२१६/प्र.क्र.१५९(भाग-३)/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २० मार्च २०१७. 


विषय  :- महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, याच्या आवारातील अंतर्गत रस्त्यांची 
दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ  :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१./प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/ २८-बी-२/ रस्ते-तयार-करणे-मपोअ-नाशिक/ २८२/१५, 
दिनांक २२.०२.२०१७. 


ज्ञापन :- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे, महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी, नाशिक, याच्या आवारातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 
२. उक्त कामासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, यांनी सन 


२०१६-१७ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.२,१०,००,०००/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले 
आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासले आहेत व त्यांना सहमती दिली 
आहे. त्या अनुसार, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, याच्या आवारातील अंतर्गत रस्त्यांच्या 
दुरुस्तीची, पोळीस महासंचालक यांच्या संदर्भाधीन पत्राव्दारे प्रस्तावित करण्यात आलेली, कामे 
करण्यासाठी रु.२,१०,००,०००/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर याद्वारे, मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे :- 

अटी :- उक्त कामास तांत्रिक मंजूरी देताना, - 


१) खडीकरण व डांबरीकरण यांच्या बाबतीत आय.आर.सी. च्या मानकांनुसार 
जाडी निश्चित करावी. 

खर्चाचे (विस्तृत) अंदाज तयार करताना सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
रस्त्यांच्या खडीकरण जाडीचा विचार करावा. 

रस्त्यांसाठी “ड्रेनेज प्लॅन” तयार करावा व त्यानुसार आवश्‍यक बाबी 
खर्चाच्या अंदाजांमध्ये समाविष्ट कराव्या. 


x 


AN 
~~ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सीआरपी-०२१६/प्र.क्र.१५९(भाग-३)/पोल-७ 


४. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग- मागणी क्र. बी-१, २०५५, WA, (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस, (००) (००) (०१), जिल्हा पोलीस बल, (दत्तमत) (२०५५ ०१६८), २७, लहान बांधकामे, 
या खाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०३२११२३९२५०३२९ असा आहे. हे ज्ञापन डीजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


Swa p Nn | | G (0 pa | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d44 


B (0 rs e 3b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.03.21 12:40:52 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नाशिक. 
) 

) 

) 

) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

९) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


